महाराष्ट्र शासन 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग 

शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२३/प्र.क्र.११३/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 

दिनांक - १३ जून, २०२३ 


पहावे :- मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नांदेड यांचे पत्र 
जा.क्र. मु.अ.नां/प्र.आ./१२४२, दिनांक १६/०५/२०२३. 


प्रस्तावना :- 


नांदेड जिल्ह्यातील किनवट तालुक्यातील 
प्रमुख जिल्हा मार्ग राज्यमार्ग म्हणून 
quad करणेबाबत. 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नांदेड यांनी संदर्भाधिन पत्रान्वये 
नांदेड जिल्ह्यातील किनवट तालुक्यातील प्रमुख जिल्हा मार्ग राज्यमार्ग म्हणून Sulla करणेबाबतचा 
प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. 


सदर रस्त्यांवरील गावांची संख्या, लोकसंख्या, रस्त्यांचा होणारा वापर व मागणी विचारात 
घेता, सदर रस्ते राज्यमार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नांदेड यांचा प्रस्ताव विचारात 
घेऊन नांदेड जिल्ह्यातील किनवट तालुक्यातील खालील प्रमुख जिल्हा मार्ग, राज्यमार्ग म्हणून 
quad करण्यात येत आहेत. 


अ.क्र प्रस्तावित रस्त्याचे नांव सामाविष्ठ । साखळी क्रमांक दर्जोन्नत दर्जोन्नती 
रस्त्याचा व करावयाची । नंतरचा क्रमांक 
क्रमांक लांबी एकूण लांबी 
(कि.मी.) 

a सहस्रकुंड-इसलापुर-कोसमेट-हुडी- | प्रमुख जिल्हा | (0/00 ते ४२/००) | ४२.०० कि.मी. | राज्यमार्ग 
तोटंबा-मारलागुडा-कंचली- मार्ग-१० । ४२.००कि.मी. क्रमांक-४६५ 
अप्पारावपेठ ते तेलंगणा राज्यसिमा 
रस्ता. 

2. कोठारी-पार्डी-कोपरा-धानोरा प्रमुख जिल्हा | (०/०० ते ३४/५००)| ३४.५०० कि.मी. | राज्यमार्ग 
भंडारवाडी-रिठा ते राममा-१६१(अ) | मार्ग-०८ । ३४.५०० कि.मी. क्रमांक-४६६ 
रस्ता. 

३. | रामपूर-दहेली तांडा-निराळा तांडा- | प्रमुख जिल्हा | (0/00 ते ३५/००) | ३५.०० कि.मी. | राज्यमार्ग 
टेंभी-जवरला-मांडवी-नागापूर ते| मार्ग-०३  । 34.00 fee A. क्रमांक-४६७ 
राज्यसिमा रस्ता. 

एकूण १११.५०० 


कि.मी. 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२३/प्र.क्र.११३/नियोजन-२ 


परिणामी रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील नांदेड जिल्ह्यातील राज्यमार्ग रस्त्यांच्या 
एकूण लांबीत १११.५०० कि.मी. ने वाढ होवून राज्यमार्गाची एकूण लांबी (३७९३.८९० + 999.400) 
म्हणजेच ३९०५.३९० कि.मी. इतकी होईल. नांदेड जिल्ह्यातील प्रमुख जिल्हा मार्ग रस्त्यांच्या एकूण 
लांबीत १११.५०० कि.मी. ने घट होवून राज्यमार्गाची एकूण लांबी (२९६२.७७० - १११.५००) म्हणजेच 
२८५१.२७० कि.मी. इतकी होईल. 


हा शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या ४७/५/.॥8॥॥0१५9॥॥.9०५.॥) या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आलेला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२३०६१३१५४८३५३६१८ असा आहे. हा 
आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


GANPAT SANDIPAN : 
KACHARE 


(ग. सं. कचरे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 

१) विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद. 

२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नांदेड. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते 
विकास योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या 
संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 

३) अधीक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, नांदेड. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना २००१- 
२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी प्रसिध्द 
करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा.) 


प्रत - 

१) उप सचिव, ग्राम विकास विभाग, बांधकाम भवन, मर्झबान पथ, फोर्ट, मुंबई. 
२) जिल्हाधिकारी, नांदेड. 

३) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, भोकर. 

५) संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

६) रेखाचित्र शाखा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय. 

७) रस्ते विकास योजना 2009-2029 ची नस्ती. 

८) निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


